राज्यातील इमारत व इतर बांधकाम क्षेत्रातील बांधकाम 
कामगारांसाठीच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत 
महाराष्ट्र बांधकाम कामगार आवास योजना हरी) व 
अटल बांधकाम कामगार आवास योजना (ग्रामीण) 
अंतर्गत बांधकाम कामगारांच्या पात्रतेच्या अटींबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र.:-इबांका २०२१/प्र.क्र.१/काम ७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०८ एप्रिल, २०२१ 


संदर्भ. १. गृहनिर्माण विभाग,शासन निर्णय,क्र.प्रआयो/२०१७/प्र.क्र.१०८/गृनिधो-२, 
दिनांक ०३.०२.२०१८ 
२. उद्योग,उर्जाव कामगार विभाग, शासन निर्णय,क्र : इबांका २०१७/ 
प्र.क्र.३६०/काम ७, दिनांक २९.१०.२०१८ 
३. उद्योग,उर्जावकामगार विभाग,शासन निर्णय क्र. इबांका २०१८/ 
प्र.क्र. २०८/काम ७, दिनांक १४ जानेवारी,२०१९. 
४.  उद्योग,उर्जाव कामगार विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: इबांका २०१८/ 
प्र.क्र. २०८/ काम ७, दिनांक ०४.०७.२०१९ 
५. उद्योग,उर्जावकामगार विभाग,शासन निर्णय क्र. इबांका २०१८/ 
प्र.क्र. २०८/काम ७, दिनांक ०७.१२.२०२०. 
६. सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम 
कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई यांचे पत्र क्र. मइवइबांकाकमं/ शहरी- 
ग्रामीण आवास योजना/०६/२०२१ दिनांक १३.०१.२०२१. 
9. सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम 
कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई यांचे पत्र क्र. मइवइबांकाकमं / शहरी- 
ग्रामीण आवास योजना/३३/२०२१, दिनांक ३०.०३.२०२१. 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या शहरी व ग्रामीण 
भागातील नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारांना आवास योजनेस अनुक्रमे संदर्भ क्र. १ व ३ येथील 
शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेली आहे. या दोन्ही शासन निर्णयांमध्ये बांधकाम कामगारांच्या 
पात्रतेच्या अटी नमूद करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानंतर शासन निर्णय दिनांक ०४.०७.२०१९ व 
दिनांक ०७.१२.२०२० अन्वये अटल बांधकाम कामगार आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत महाराष्ट्र 
इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे अर्ज दाखल करण्याच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः इबांका २०२१/प्र.क्र.९/काम ७ 

कालमर्यादेबाबत निदेश दिलेले आहेत. सदर दोन्ही योजनेचा लाभ घेण्यासाठी निश्चित केलेल्या 
अटी ate बांधकाम कामगारांच्या पात्रतेच्या कालावधीबाबतच्या अटींमुळे योजनेच्या प्रभावी 
अंमलबजावणीमध्ये अडचणी येत आहेत. सदर अटीमध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


अटल बांधकाम कामगार आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत महाराष्ट्र इमारत व इतर 
बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे अर्ज करण्याच्या कालमर्यादेबाबतचे संदर्भक्र.४व ५ 
येथील अनुक्रमे दिनांक ०४.०७.२०१९ व दिनांक ०७.१२.२०२० चे शासन निर्णय अधिक्रमित 
करण्यात येत आहे. 

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत महाराष्ट्र बांधकाम कामगार आवास योजना (शहरी) व 
अटल बांधकाम आवास योजना (ग्रामीण), या दोन्ही योजनांबाबतच्या अनुक्रमे दिनांक 
२९.१०.२०१८ व दिनांक १४.०१.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयात बांधकाम कामगारांच्या 
पात्रतेबाबत, “योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बांधकाम कामगार हा नोंदणीकृत (सक्रिय) असावा. 
तथापि, अर्ज करतांना तो महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे 
सलग एक वर्षापेक्षा अधिक, बांधकाम कामगार म्हणून नोंदीत असावा,” sell अट नमूद केलेली 
आहे. या दोन्ही शासन निर्णयातील सदर अट खालीलप्रमाणे सुधारित करण्यात येत आहे. 

“प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत महाराष्ट्र बांधकाम कामगार आवास योजना 

(शहरी) व अटल बांधकाम आवास योजना (ग्रामीण) या दोन्ही योजनांचा लाभ 

घेण्यासाठी सर्व नोंदित सक्रिय (जिवीत) बांधकाम कामगार पात्र राहतील.” 


हा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७फफा.॥ावीवा9510.४0९.1 या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०४०८१६३७५२५०१० असा आहे. तसेच सदरचा 
arn निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DE SHRIRANT pee here te 
08/00/000१ पयाय 
PULKUNDWAR One e040 nat 30 
(डॉ. श्रीकांत पुलकुंडवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 
३. मा.विरोधी पक्ष नेता (विधानपरिषद /विधानसभा) 
४. सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः इबांका २०२१/प्र.क्र.१/काम ७ 
५. मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 
६. मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 
७. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई 
८. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक. 
९. सर्व अ.मु.स /प्र.स./सचिव मंत्रालयीन विभाग. 
१०. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहाय्यक. 
११. प्रधान सचिव (ग्राम विकास) यांचे स्वीय सहाय्यक. 
१२. समितीचे इतर सर्व सदस्य (व्दारा कामगार आयुक्‍त) 
१३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 
१४. कामगार आयुक्त, मुंबई / अतिरिक्त कामगार आयुक्त, मुंबई/पुणे/नागपूर. 
. उप कामगार आयुक्त, मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद. 
१६. सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार 
--कल्याणकारी मंडळ, मुंबई 
१७. सर्व सह/उपसचिव, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८.महाळेखापाल-१/२,महाराष्ट्र (लेखापरिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
१९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
२०. निवडनस्ती (कामगार-७). 


-O 
pas 
es 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


